राज्यामध्ये अतिवृष्टीमुळे जमिनीचे होणारे 
भूस्खलन तसेच दरड कोसळणे याबाबत अभ्यास 
करुन धोकादायक क्षेत्र निश्‍चितीकरण्यासाठी 
मंत्रीमंडळ उपसमिती गठीत करण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
(आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन) 
शासन निर्णय क्र. आव्यप्र-२०२१/प्र.क्र.२०९/आव्यप्र-१ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दि. २१ ऑक्टोबर,२०२१ 


प्रस्तावना : 


महाराष्ट्र राज्यामध्ये उद्भवणाऱ्या आपत्तीपैकी 'दरड कोसळणे' व भूस्खलन होणे* या भीषण आपत्ती 
असून राज्यामध्ये झालेल्या या दुर्घटनेत वित्त व प्राणहानी मोठ्या प्रमाणात होत आहे. सदर आपत्ती 
उद्भवण्याची संभाव्यता अभ्यास करण्यासाठी, तज्ञ समिती व विविध प्राधिकरणांच्या सहकार्याने संभाव्य 
आपत्ती क्षेत्र निश्‍चित करण्यासंदर्भात मंत्रीमंडळ उपसमिती गठीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय : 


महाराष्ट्र राज्यामध्ये 'दरड कोसळणे' व 'भूस्खलन होणे' अशा प्रकारच्या आपत्तीसंदर्भात 
प्रतिबंधात्मक उपाययोजना म्हणून संभाव्य धोकादायक ठिकाणाची क्षेत्रनिश्‍चिती करण्याकरीता 
खालीलप्रमाणे मंत्रीमंडळ उपसमिती गठीत करण्यास शासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


त्री, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन | अध्यक्ष 
ite बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) | सदस्य 

| सदस्य 

पाणी पुरवठा व स्वच्छता सदस्य 
मामंत्रोपर्यारण अ... | +— सदस्य 


प्रधान सचिव (आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन) हे मंत्रीमंडळ उपसमितीचे सचिव 
असतील. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
प्रसिध्द करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्र. २०२११०२१११५६४९३३१९ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. (१ 
ys ग C 


(अ.सं.फडतरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत - 
मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
मा. उप मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


394३ ( \UserstAnkush Shingade\Downloads\Note (4) 09०८५ 


मा. मंत्री, आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. मंत्री, सार्बजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, 
मंत्रालय, मुंबई. 

मा. मंत्री, ग्रामविकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. मंत्री, पाणी पुरवठा व स्वच्छता यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. मंत्री, पर्याबरण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव सर्व मंत्रालयीन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ . 
सर्व मंत्रालयीन विभाग. 

विभागीय आयुक्‍त (सर्व) 

जिल्हाधिकारी (सर्व) 

निवड नस्ती/ आव्यप्र-१. 


